भूमि अभिलेख विभागातील गट -क* पदसमूह-२ 
मधून उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट -ब*् या 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: पदोन्न -०८२३/प्र.क्र.३५६/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: ०४.१२.२०२३ 
वाचा: १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दिनांक १४.०७.२०२१. 
२) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
) आस्था/पदोन्नती/गट-ब/प्र.क्र.४७/२०२३, दिनांक १०.१०.२०२३ 
il) आस्था/पदोन्नती/गट-ब/दुरुस्ती शिफारस पत्र/प्र.क्र.४७/२०२३/, दिनांक 09.99.2023 
ii) आस्था/पदोन्नती/गट-ब/दुरुस्ती शिफारस पत्र/प्र.क्र.४७/२०२३/, दिनांक 08.99.2023 


शासन Seat: 


भूमि अभिलेख विभागातील गट -क* पदसमूह-२ या संवर्गात असलेल्या खालील कर्मचाऱ्यांना उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख, गट -ब* (वेतनश्रेणी एस-१५ - ४१८००-१३२३००) या संवर्गात स्तंभ-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-ब या पदावर पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टिने, वाचा क्र.१ मधील अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार महसुली 
विभाग वाटप करुन पुढीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र.।| कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नांव वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद 
महसुली विभाग 
za 2 2 8 
।_१_ | श्री.विनोद रायभानजी मालोदे नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, देवळी, जि.वर्धा 
2. श्री.धनंजय चंद्रकांत कदम पुणे विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख (शहर मापन) क्रमांक 
१, सोलापूर 
३ | श्री.अविनाश हरिचंद्र कटारे नाशिक | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, चाळीसगांव,जि.जळगांव 
४ | SAAN अनंत भागवत कोंकण-१ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी 
4 । श्री.रविद्र केशव दिवेकर कोंकण-१ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मंडणगड, जि.रत्नागिरी 
६ | MART hard नागोठकर कोकण-२ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, माणगांव, जि.रायगड 


७ । श्री.सुनिल आप्पासाहेब लोंढे कोकण-२ | विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख तथा चौकशी 
अधिकारी क्र.४, मिरा- भाईंदर, जि.ठाणे 


८ | Mary कुंडलिक इंगोले छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, forge, जि.परभणी 
संभाजीनगर 

९ | श्री.अशोक एकनाथराव भदर्ग छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पूर्णा, जि.परभणी 
संभाजीनगर 

ia o | श्री.मिलींद शंकर दिवेकर छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, Res, 


संभाजीनगर । जि.छत्रपती संभाजीनगर 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -० ८२३/प्र.क्र.३५ ६/ई-६ 


।_११_ | श्री.अमोल दादाराव बोबडे नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, रामटेक, जि.नागपूर 
१२  श्री.गजानन भगवान डोईफोडे | अमरावती =| उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, अचलपुर, जि.अमरावती 
१३ | श्री.निरंजन रतनसिंग पवार अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, घाटंजी, जि.यवतमाळ 
१४ | श्री.बाळासाहेब रकमाजी पुणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, जत, जि.सांगली 
देवकाते 
१५ | श्री.भास्कर गंगाराम वाघमोडे नाशिक । नगर भूमापन अधिकारी, धुळे, जि.धुळे 
१६ | श्री.अविनाश जगन्नाथ अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, चांदूरबाजार, जि.अमरावती 
दशरथकर 
१७ | श्री.दिलीप पुंडलीकराव अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, धारणी, जि.अमरावती 
वानखडे 
१८ | श्री.उध्दव पांडुरंग सानप नाशिक । विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख तथा चौकशी 
अधिकारी (श.मा.) क्र. १, नाशिक 
१९  श्री.विठ्ठल निवृत्ती गणेडाकर कोंकण-१ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कुडाळ, जि.सिंधुदूर्ग 
२० | श्री.अशोक गोवर्धन राठोड अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पुसद, जि.यवतमाळ 
२१ | श्री.शेषराव देवराव बोभाटे अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, वरूड, जि.अमरावती 
२२ | श्री.जितेंद्र श्रीराम शिदे अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, खामगांव, जि.बुलढाणा 
23 | श्री.रमेश रेजुराव हेमके अमरावती | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, आणी, जि.यवतमाळ 
२४ | श्री.विनोद कनिराम जाधव अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कारंजा लाड, जि.वाशिम 
a4 श्री.प्रकाश किसनराव वानखडे । अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, दर्यापूर, जि.अमरावती 
२६ | श्री.मुरलीधर RM जाधव अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मारेगाव, जि.यवतमाळ 
२७ | श्री.मोहन बाळकृष्ण वनवे नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, सालेकसा, जि.गोदीया 
२८ | श्री.विनोद भोजराज ढवळे नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,तिरोडा, जि.गोंदीया 
२९ । श्री.प्रकाश मारोती ढगे नागपूर | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भंडारा, जि.भंडारा 
३० | श्री.प्रविण सुरेश तांबडे नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, हिंगणघाट, जि.वर्धा 
39 | श्री.विठ्ठल शेषराव जाधव नागपूर | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,भामरागड, जि.गडचिरोली 
३२ | कु.योगिता नत्थुजी झिले नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,मौदा, जि.नागपूर 
३३ | SLAP एकनाथ कामळे नागपूर  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गडचिरोली, जि.गडचिरोली 
३४ | श्री.गुणवंता भास्करराव नागपूर  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,अहेरी, जि.गडचिरोली 
रणदिवे 
३५ | सौ.दिपाली देवेंद्र सोनसरे नागपूर | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,भिवापूर, जि.नागपूर 
(राहटे) 
३६ | श्री.फेरोज मधुकर नशिने नागपूर । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गोरेगांव, जि.गोंदीया 
३७ । श्री.प्रविण विजय प्रयागी छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, देगलूर, जि.नांदेड 
संभाजीनगर 
३८ | श्री.संतोष बिहारीलाल जगणे छत्रपती = | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,धर्माबाद, जि.नांदेड 
संभाजीनगर 
३९ श्री.नितेशा जनार्धन गजभिये छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, अंबाजोगाई, जि.बीड 
संभाजीनगर 
४० | श्री.अजय सुरेश क्षिरसागर छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, अंबड, जि.जालना 
संभाजीनगर 
४१ । श्री.मनीषकुमार बाबुराव जांगडे | छत्रपती =| उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,उमरगा, जि.धाराशिव 
संभाजीनगर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -० ८२३/प्र.क्र.३५ ६/ई-६ 


४२  श्री.मंगेडा मारोतराव कोकाटे छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भूम, जि.धाराशिव 
संभाजीनगर 
83 श्री.रविंद्र कमालकर कडुकर नागपूर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, समुद्रपुर, जि.वर्धा 
४४  श्री.प्रफुलकुमार चंद्रकिशोर नागपूर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, सडकअजुंनी, जि.गोंदीया 
मिश्रा 
४५ | श्री.गिरीष जगन्नाथ कुलकर्णी नाशिक । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कळवण, जि.नाशिक 
४६ । श्री.संजय संपतराव लांगोरे नाशिक | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, जामखेड, जि.अहमदनगर 
४७ | श्री.प्रदिप बंडोपंत गायकवाड नाशिक | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भडगांव, जि.जळगांव 
४८ | श्री.माधवराव उत्तमराव पाटील | नाशिक । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, पारनेर, जि.अहमदनगर 
४९ | श्री.गजानन शांभु नागरे अमरावती । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मालेगांव, जि.वाशिम 
yo | श्रीमती मधुरा मकरंद बोकील छत्रपती = | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उमरी, जि.नांदेड 
(शकुंतला मोहन पाटेकर) संभाजीनगर 
५१ | श्रीमती अरुणा अविनाठा पुणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, जावळी(मेढा), जि.सातारा 
शेवाळे 
५२ | श्री.राजेंद्र मोहन मलाव छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, धाराशिव, जि.धाराशिव 
संभाजीनगर 
43) श्री.सुशिल रामदास पवार कोकण-१ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, राजापूर, जि.रत्नागिरी 
५४ | श्री.अमोल आनंदराव बदडे कोकण-१ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, वसई, जि.पालघर 
५५ | श्री.जाकिर माहियोद्दीन पिता छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मुदखेड, जि.नांदेड 
खाजा मोहंमद TAMA संभाजीनगर 
५६ | श्री.अविनाश आत्माराम RA | छत्रपती  । निदेशक क्रमांक २, भूमि अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी, 
संभाजीनगर | छ.संभाजीनगर 
५७ | श्री.महेश राजेश बोटलावार छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, केज, जि.बीड 
संभाजीनगर 
५८ | श्रीमती रेश्मा इंद्रजीत शिदे छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, रेणापूर, जि.लातुर 
संभाजीनगर 
५९ श्री.शिवप्रसाद रामप्रसाद छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, जालना, जि.जालना 
श्रीवास्तव संभाजीनगर 
६० | श्री.लक्ष्मण नथ्थू पाईकराव छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, किनवट, जि.नांदेड 
संभाजीनगर 
६१ | श्री.विजय शरदचंद्र अवसेकर पुणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
६२ | श्री.शिवाप्पा सिदाप्पा कोकण-१ | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, दोडामार्ग, जि.सिधुदूर्ग 
सालवाडगी 
६३ | श्री.अनिल अशोक कांबळे छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, भोकरदन, जि.जालना 
संभाजीनगर 
६४ | श्री.ललीत चांगोजी पटले, नागपूर | विशेष उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, नागपूर(गांवठाण), 
(दिव्यांग) जि.नागपूर 
६५ | श्री.विष्णू रामा लोखंडे, छत्रपती  । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, परळी वै., जि.बीड 
(दिव्यांग) संभाजीनगर 
२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 


पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -० ८२३/प्र.क्र.३५ ६/ई-६ 


भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात 
येत आहे. 


३. उपरोक्त नमूद SHAR पुढील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 
अ) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ, यांच्या दिनांक 
२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 
आ) सदरची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत असून या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबधित 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क WOT होणार नाहीत. 
इ) सदर पदोन्नतीचे पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील असल्याने या पदावर देण्यात आलेली 
पदोन्नती (निवडसूची) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित केल्यानंतरच सदर पदावर सेवा 
ज्येष्ठता व अन्य सेवाविषयक लाभ मिळण्यास पदोन्नत अधिकारी पात्र ठरतील. 
ही सदर पदोन्नती ही वयाच्या ५०/५५ वर्षापळीकडे सेवेत ठेवण्याबाबतच्या शासनाच्या तत्संबधीच्या 
आदेशाच्या अधीन राहील. 
उ) गट -क* पदसमूह-२ मधून उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट -ब* संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त 
अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, 
गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१५ - ४१८००-१३२३००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 
ऊ) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना व नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार शासन 
राखून ठेवीत आहेत. 


४. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सद्य पदावरुन कार्यमुक्त करुन पदोन्नतीच्या पदावर हजर करुन 
घेण्याबाबत जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख AX), पुणे यांनी आवश्‍यक ती पुढील कार्यवाही 
करावी. 


ष्‌. संबधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, संबधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत doe§.rfd@maharashtra.gov.in या ई मेल द्वारे/टपालाद्वारे शासनास त्वरीत 
कळवावे. 


६. सदर अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहीत केलेल्या कालावधीमध्ये 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/ 
प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात 
येईल, याची नोंद घ्यावी. 


७. सदर आदेशा निर्गमित केल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
अवधीतच, सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या विहित कालावधीत 
पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला 
जाईल, याची संबधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न -०८ २३/प्र.क्र.३५ ६/ई-६ 


८. सदर अधिकार्‍ऱ्यांस शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. तसेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ Helles नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर अधिकाऱ्याच्या मुळ पत्त्यावर नोंदणी 
पोच देय डाकेने परत करावेत. मुळ कार्यालयाकडे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


९. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून 
सदर पदस्थापना रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम 
२३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची सदर अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


१०. तसेच महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम २०२१, दिनांक १४.०७.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३१२०४१८२७१६३७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
S A N J AY DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d74 
RA G H U N AT H 9629970f349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C5917E56B0DA516AB259D846D516CB0584DCE 
5E9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH 
BANKAR aot 
Date: 2023.12.04 18:27:03 +05'30' 
(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा., पुणे. 
प्रत: 


१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

३) अपर जमाबंदी आयुक्‍त आणि अतिरिक्‍त संचालक भूमि अभिलेख, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, 
भूमि अभिलेख यांचे कार्यालय, पुणे. 

४) उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे (सर्वसाधारण/भूमापन/ 

एकत्रिकरण/ नागरी भूमापन). 

उप संचालक भूमि अभिलेख, कोंकण(मुंबई)/पुणे/नाशिक/छ.संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर प्रदेश. 

सर्व संबधीत अधिकारी (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे.) 

कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


